जून ते ऑक्टोबर, २०२० या कालावधीत राज्यातील 
विविध जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टीमुळे सार्वजनिक 
मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीकरिता विभागांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सीएलएस-२०२०/प्र.क्र. २१९ (भाग-१)/म-३ 
मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२१९(भाग-१)/म-३, 
दि.१५.०७.२०२२ 
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे क्र.निधीवा/२०२०२/प्र.क्र.२७/तामे २३(४), 
जा.क्र.१११०४, दि.०८.०८.२०२२ रोजीचे पत्र 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त सदंर्भाधीन क्र.१ अन्वये राज्यात जून ते ऑक्टोबर,२०२० या कालावधीत विविध जिल्हयात अतिवृष्टी व 
पुरामुळे झालेल्या शोेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता रू.३३६४.०३ लक्ष इतका निधी संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांना वितरीत 
करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र.४ येथे खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आले आहे :- 


अ.क्र जिल्हा 80॥च्या दराने वाढीव दराने (शेतीपिकांसाठी | या शासन निर्णयान्वये 
जिरायत,बागायत शेतीपिके | रू.३२००/-व बहुवार्षिक | वितरीत करण्यात येत 
(रू.६८००) व बहुवार्षिक | पिकांसाठी रू.७०००/- प्रति | असलेली एकूण 
पिकांसाठी (रू.१८००० प्रती | हेक्‍टर) मदत देण्यासाठी रक्‍कम 
हेक्‍टर) मदत देण्यासाठी अनुदान (२२४५ २३०९) 
अनुदान (२२४५ २४५२) 
४ नाशिक a. ee ६०६.०८ ६०६.०८ 
याऐवजी विवरणपत्र “अ” येथील अ.क्र.४ येथे खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
अ.क्र जिल्हा SDRF @ दराने वाढीव दराने (शेतीपिकांसाठी | या शासन निर्णयान्वये 
जिरायत,बागायत शेतीपिके | रू.३२००/-व बहुवार्षिक | वितरीत करण्यात येत 
(रू.६८००) व बहुवार्षिक | पिकांसाठी रू.७०००/-प्रति | असलेली एकूण 
पिकांसाठी (रू.१८००० प्रती | हेक्‍टर) मदत देण्यासाठी रक्‍कम 
हेक्‍टर) मदत देण्यासाठी अनुदान (२२४५ २३०९) 
अनुदान (२२४५ २४५२) 
| Be | नाशिक ४१०.७८ १९५.३० ६०६.०८ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएलएस-२०२०/प्र.क्र. २१९ (भाग-१)/म-३ 


२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०४१७०३२६८७१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावांने, Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 


Date: 2023.01.04 17:08:09 +05'30' 


(सं. औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (महसुल), महसुल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
६. सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव,सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. संबंधित विभागीय आयुक्‍त, 
९. आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१६. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१७. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१८.कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 
२०. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


